प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजना या केंद्रीय योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजुर करणेत आलेल्या ग्राम 
विकास आराखड्यांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 

(रायगड जिल्हा) 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३.. 


१. केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. 99099/09/2020/SCA, 
दिनांक १७मार्च २०२२. 

२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक १३/०७/२०२२. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस २०२२/प्र.क्र.५(क)/का.८(५)/ 
६२३२, दिनांक २८/१०/२०२२ 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/का. १९ 
दिनांक ०२/०२/२०२२. 

५. जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ११०१५/०१(२४/२०२१- SCA, दिनांक मे २४ 
2023 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
दिनांक , २१ फ़ेब्रुवारी २०२३, दिनांक ३ मार्च २०२३ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर 


आधारित एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी आदि seal ग्राम विकास ही 


योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन संदर्भ १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरावरील 


आस्थापनांमध्ये स्पष्टता राहण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुचनांच्या आधारे 


मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये निर्गमित केला आहे. सदर योजना सन 
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालवधीकरिता राबविणेत येणार आहे. या करिता केंद्र शासनाने 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


३६०५ गावे निवडली असुन दरवर्षी एक पंचमअंश गावांना अंदाजे रु. २०.३८ लक्ष इतका निधी 
प्रति गाव एकवेळ उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे. 


२. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता संदर्भ ३ येथील 


पत्रान्वये अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता राज्य शासनास 


प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 


समितीच्या मान्यतेने संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केले होते. 


3: प्रकरणी जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मुल्यमापन 
समितीची ऑनलाईन बैठक दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त 
जनजाती कार्य मंत्रालयाने संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये निर्गमित केले असुन, त्यान्वये राज्य 


शासनाने प्रस्तावित केलेल्या गावांपैकी १५४२ गावांचे ग्राम विकास आराखडे मंजुर केल्याचे 
कळविले आहे. 


8, सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी संदर्भ ६ येथील शासन 


निर्णयान्वये वितरीत करणेत आला आहे. आता, ग्रामविकास आराखड्यातील कामांना 


प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त निधीच्या प्रमाणात रु. 
२१५.८२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय - 


प्रधान मंत्री आदि seal ग्राम योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन २०२१- 


२२ व सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने रायगड जिल्ह्यातील मंजुर केलेल्या ग्राम विकास 


आराखड्यांकरिता पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 

अ.क्र. | अपर जिल्हा प्रकल्प केद्र शासनाकडुन ग्राम विकास आता वितरीत 

आयुक्‍त अधिकारी | मंजुरी मिळालेल्या आराखड्याच्या करण्यात 
गावांची संख्या । अंमलबजावणीकरिता | येणारा निधी 

आवश्यक निधी रु. लक्ष 

रु. लक्ष 

।०१ | ठाणे | रायगड पेण २३ ४९०.८३ २१५.८२ 

२. केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांकरिता कामनिहाय वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीचे विवरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद करण्यात आले 
आहे. 


जेर सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहुन वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


अटी 
मंजुर गावांच्या ग्रामविकास आराखड्याला केंद्र शासनाकडुन रु. २०.३८ लक्ष इतका 
निधी एकवेळ मंजुर झाला आहे. यांतर्गत केंद्र शासनाकडुन YA निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही.यामुळे - 


१. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ लक्ष 
पेक्षा कमी असेल अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता प्रत्यक्ष 
प्रस्तावित रक्‍कमेइतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. सबब, मंजुर 
कामे मंजुर निधीच्या मर्यादेतच करण्यात यावीत. 

२. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ लक्ष 
पेक्षा जास्त असला तरीही अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता रु. 
२०.३८ लक्ष इतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. याकरिता अधिकचा 
निधी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य / केंद्र शासनाकडुन उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही. सदर निधी अन्य योजनेतुन अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स) 
माध्यमातुन उपलब्ध करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबबदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. याबाबतचे कोणतेही दायित्व केंद्र/ राज्य 
शासनाकडुन स्विकारण्यात येणार नाही. 


ज्या कामासाठी अनुदान मंजुर AS आहे, त्याच कामावर खर्च करणे बंधनकारक 
राहील. सदर मंजूर कामे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या 
सुचनांनुसार करण्यात यावीत. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी, निविदा 
काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेश देणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, यांची राहील. तसेच सदरील कामे मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण 
होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच विहित कालावधीतच संबंधित कामे पूर्णत्वास 
आणावीत. 


सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 
ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी खात्री करावी. तसेच 
कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे असल्याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही, 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


V. सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा फलक लावण्यात यावा. 


Vi. सदर योजनेतंर्गत घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, कामनिहाय व मंजूर निधीची 
माहितीची नोंद प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवावी. 


Vil. सदरहू कामांचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रकातील/पत्रातील सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक 
दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, या सर्व बाबींची कार्यारंभ आदेशा 
देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा करून घेण्यात यावी. 


Vil. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक मान्यता 
देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. 


IX. प्रशासकीय मान्यतेतीळ काम अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट नाही, 
याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता संदर्भ ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करणेत आलेल्या निधीमधुन संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना SNA खात्याच्या 
अनुषंगाने केंद्र व राज्य सरकारने आजवर दिलेल्या सुचनांचे अनुपालन करुन निधी उपलब्ध 
करुन द्यावा. सदर निधी खर्च झालेनंतर कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे पुढील निधीची 
मागणी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील हप्ता वितरीत करणेत येईल. 


५. अंमलबजावणी यंत्रणा व नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर कामे विहीत मुदतीत पुर्ण 
करुन त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित नमुन्यात सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९///५/.॥ीच्ीचा859॥0[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५११५४०५१४२४ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
VIJAY WAJE 


(प्र. वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

3. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४. मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

७. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


९. सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,ठाणे. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड. 
१२.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 


१३. निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


Annexure 
VILLAGE DEVELOPMENT PLAN (VDP) PRADHAN MANTRI AADI ADARSH GRAM YOJANA (PMAAGY) 
Raigad District 
Estimated | Amt. To 
Name of Cost of be 
Sr. No. द Block Village Name details of works / activities identified Work Released 
Project द 2 
(Rs. in (Rs. in 
Lakh) Lakh) 
Constructionof road under Kharbachi Wadi. (600 Mtr) 7.00 3.08 
Constructionof road under Dorewadi. (300 Mtr) 4.00 1.76 
! Pen Pen Javali establishment of tap water supply system at Kharbachi 
i 5.38 2.37 
Wadi. 
establishment of tap water supply system at Dorewadi. 4.00 1.76 
4 20.38 | 896 | 
Road from Sakav to Chimbora Adivasiwadi in Savarsai. 9.80 431 
(800 Mtr) : : 
Construction of well and Tap water supply system for 
inki a Chi adi tribal wadi 5.58 2.45 
2 Pen Pen Savarsai drinking water at Chimborawadi tribal wadi. 
Constructionof road from Sandeep More's house to 
Vdarkanath Chimbore's house and Hanmant More's to Arun 5.00 2.20 
Ghadge's house at Savarsai.(400 Mtr) 
3 20.38 8.96 
Construction of new well at Varwane Adivasiwadi 7.00 3.08 
3 Pen Pen Varavne Construction of new well at Shindalachiwadi 6.38 2.81 
Construction of new well at Dangalchiwadi 7.00 3.08 
3 20.38 8.96 
Construction of Road from Dungichiwadi to Bendichi Wadi 
Belwad 10.00 4.40 
4 Pen Pen विर (800 Mtr) 
Budruk 
Construction of Internal road at Vadacha Dand (850 Mtr) 10.38 4.56 
2 20.38 8.96 
Construction of internal road (From Sanjay Waghmare 6.00 2.64 
Home to Narayan Gadkhal Home) 170 Mtr. : : 
Construction of internal road (From Ruimal Main Road to 7 
5 Pen Pen Shene Water Tank ) 215 Mtr 7.38 3.25 
Construction of internal road (From Madhaliwadi Main 7.00 3.08 
Road to Mangalya Kaiwari home) 212 Mtr र न 
3 20.38 8.96 
Construction of internal road in Chafewadi ( Bharat Shid 4.40 
Home to Narayan Pardhi Home) (600 Mtr.) 10.00 
- Pen Pen Kuhire Gangawane Anganwadi and Primery School Wall 2.29 
Compound (100 Mtr.) 5.20 
Construction road at Kuhire Katkarwadi Ankush Pawar 2.28 
Home To Primery School(300 Mtr.) 5.18 
3 20.38 oe 
7 , Construction of internal road from Chafya Ali to Kumbhay 5.97 
7 Pen Pen Pachgani | ji. (600 Mtr)) 13.58 
Drinking Water Pipeline At Pachgani Aadivasi Wadi 6.80 2.99 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


2 20.38 ce 
Constructionof road from Giroba Dev Bridge to Rajdand 13.58 5.97 
Adivasiwadi. ( 1200 Mtr) र 
ie Pen Pen Versai 
Dhavral Aadivasi Wadi Drinking Water Two Borewell & 
rere 6.80 2.99 
Pipeline 
2 20.38 8.96 
Construction of Anganwadi building at Matewadi 
12.30 5.41 
: वी Grill fencing and wall compund construction at Kothimbe zp School 
ie Pen Karjat Kothimbe 6.00 2.64 
Installation of Solar Pump at Matewadi Boring 
2.00 0.88 
3 20.30 8.93 
Construction of Angawadi wall compound at Navsuchiwadi 5.00 2.20 
(200 Mtr) : न 
: Construction of Wall Compound of ZP school 
10 Pen Karjat Kurung Haryachiwadi (120 Mtr) 3.38 1.49 
Water supply scheme for Haryachi wadi 6.00 2.64 
Construction of Internal road at Navsuchi wadi (500 Mtr) | 6.00 | 2.64 
4 20.38 8.96 
Construction of road leading to New Gavthewadi School at 11.25 4.95 
Niwachiwadi (900 Mtr) : : 
11 Pen Mahad Koturde 
Implementation of tap water supply system in Sondewadi. 6.00 2.64 
Construction of road under Sonarwadi. (600 Mtr) 7.38 3.25 
3 24.63 10.83 
Construction of internal road no 1 (300 Mtr) 4.00 1.76 
Construction of new Anganwadi 12.30 5.41 
12 Pen Panvel Hedutane 
Construction drinking water well 3.00 1.32 
Construction of internal roads no 2 (320 Mtr) 4.00 1.76 
4 23.30 10.25 
Construction of Anganwadi building at Mauje Nanoshi 12.30 5.41 
Cement concreting of the road from Main Road to Datta 5.38 2.37 
Mandir Nanoshi (420 Mtr) . : 
13 Pen Panvel Nanoshi 
Cement concreting of road from Soma Pandu Pardhi's shop 5.00 2.20 
at Mauje Kamthwadi to Borewell in Kamthwadi (400 Mtr) र : 
3 22.68 9.97 
Construction of Anganwadi building at Mauje 
Kharbachiwadi 1220 a 
Chinchwali Cons ; : ; ar Wadi 
14 Pen Roha Tarphe onstruction of internal road at Mauje Dongar Wadi (400 4.00 176 
Mtr) 
Atone 
Constructionof internal roads (Vilas Shravan's house to the 450 1.98 
main road at Kharba mothi Wadi.) (415 Mtr) : : 
3 20.80 9.15 
Shrivard द Construction of new well and water storage tank & tap 
नि Pen han Boidedon water supply System at Kudgaon tribal wadi a ee 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८ /का.१९ 


Constructionof roads under Kudgaon tribal wadi (700 Mtr) 8.38 3.68 
2 20.38 8.96 
Constructionof Dighi Adivasiwadi Roads (900 Mtr) 10.00 4.40 
Shrivard ae 
16 Pen han Dighi Construction of protection wall at Dighi Adivasiwadi (800 
10.38 4.56 
Mtr) 
2 20.38 8.96 
Construction of Anganwadi building at Kawelawadi 12.30 5.41 
7 Sudhaga rae Construction of well for drinking water at Kalkarai 
17 Pen d Mahagaon Madayacha Wada 4.00 1.76 
Constructionof road under Deulwadi (400 Mtr) 5.00 2.20 
3 21.30 9.37 
Ss “ Construction of Dharechiwadi Anganwadi 12.30 5.41 
18 Pen ee Ghotvade 
Construction of Tambadmal Anganwadi 12.30 5.41 
2 24.60 10.82 
Construction of Anganwadi building at Uddhar Katkarwadi 12.30 5.41 
Sudhaga 
19 Pen d Uddhar Construction of Uddhar Katkarwadi tap water supply system 738 3.25 
and water storage tank unit ; ; 
Constructionof internal road at Cherphalwadi (400 Mtr) 5.00 2.20 
3 24.68 10.85 
Construction of Anganwadi building at Daryagaon 12.30 5.41 
20 Pen se Daryagaon | Construction of embankment near tap water supply well 3.00 1.32 
Conatruction of internal roads in Daryagaon (600 Mtr) 7.00 3.08 
3 22.30 9.81 
Implementation of tap water supply system At Karanjai 5.00 2.20 
Implementation of tap water supply system At 5.00 2.20 
Sudhaga | Chikhalgao | Bhagachiwadi : र 
21 Pen d गं 
Construction of road under Chikhalgaon. (430 Mtr) 5.38 2.37 
Constructionof internal road at Dharanachiwadi (400 Mtr) 5.00 2.20 
4 20.38 | 896 | 
Sudhaga Fencing and beautification of Gavthewadi Anganwadi. 12.30 5.41 
22 Pen d Rabgaon 
Construction of road under Umbarwadi (750 Mtr) 9.00 3.96 
2 21.30 9.37 
Construction of Wall Compound to Khondaya Wadi 
: 8.00 3.52 
Anganwadi 
23 Pen Uran Ransai Constructionof road leading to Bhurachiwadi borewell 4.00 1.76 
Constructionof main road from Khondayachi Wadi to Gram 8.38 3.68 
Panchayat Office (710 Mtr) : न 
3 20.38 8.96 
16 | 490.83 215.82 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


